RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


Reg . No.MH /MR /South - 339 / 2014–16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २६ ( २) ]] 


बुधवार, जून ४, २०१४ / ज्येष्ठ १४ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ७२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय (विस्तार ), 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ मे , २०१४ 


२००५. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , 

क्रमांक पविआ. २०१३ / प्र.४२१/ पदुम ३. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ ( २००६ चा महा. २१ ) मधील कलम ६ आणि ७ च्या तरतुदीस अनुसरून कृषि , पशुसंवर्धन , 
दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील आयुक्त, पशुसंवर्धन , पुणे यांच्या अधिनस्त गट “ क ” 

कर्मचारी यांच्या बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी, विभाग प्रमुख आणि प्रादेशिक विभाग प्रमुख पुढील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत : 


~ 


व गट 


ड 


तक्ता 


क्रमांक 


कर्मचारी वर्ग 


बदलीकरण्यास 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


सक्षम प्राधिकारी 


" 


१ 


गट 


( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
मधील सर्व कर्मचारी आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे 

पुणे आयुक्त , पशुसंवर्धन , पुणे 
गट " ड " मधील सर्व कर्मचारी प्रादेशिक विभाग प्रमुख १. पुणे , प्रादेशिक पशुसंवर्धन , सहआयुक्त , पुणे 


क 


२ 


(१ ) 


भाग चार - ब - ७२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून ४ , २०१४/ ज्येष्ठ १४ , 


शके १ ९ ३६ 


तक्ता 


-समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


. 


२. मुंबई प्रादेशिक पशुसंवर्धन , सहआयुक्त, मुंबई 
३. नाशिक , प्रादेशिक पशुसंवर्धन, सहआयुक्त, नाशिक 
४. अमरावती, प्रादेशिक पशुसंवर्धन , सहआयुक्त , अमरावती 
५. नागपूर , प्रादेशिक पशुसंवर्धन , सहआयुक्त , नागपूर 
६. औरंगाबाद , प्रादेशिक पशुसंवर्धन , सहआयुक्त , औरंगाबाद 
७. लातूर , प्रादेशिक पशुसंवर्धन , सहआयुक्त , लातूर 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रा . प्र . वसईकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


